RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ८५ ] 


बुधवार , डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ७, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक २३९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना , आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 
कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
कामगार भवन , सी - २० , ई-ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल , वांद्रे ( पूर्व ) 

मुंबई ४०० ०५१, दिनांक ४ डिसेंबर २०१५ 


___ अधिसूचना 


महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ . 

क्रमांक दुकाने / मदुवआ/ निलंबन / २०१५ / कार्यासन -१३. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ (१९४८ चा मुंबई ७९ ) (यात 
ह्यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” अशा करण्यात आला आहे .) महाराष्ट्र शासनाने क्र . बीएसई-१०९२ / ५९५८ / ( ५००० ) / काम- ९, दिनांक 
३० एप्रिल १९९३ च्या आणि दिनांक २३ फेब्रुवारी १९९६ च्या अधिसूचनेद्वारे कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना अधिनियमाच्या कलम ६ 
खाली अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत . मा . कामगार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये कोकण विभागातील सर्व दुकानांच्याबाबतीत खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये विनिर्दिष्ट 
करण्यात आलेल्या धार्मिक सणांसाठी अधिनियमाच्या कलम १०(१), ११(१ )( अ), १३( १), १४, १६, १७, १८( १), २० , २३ व २४ ( २) मध्ये नमूद 
केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी अनुसूचीच्या स्तंभ ३ व ४ मध्ये अनुक्रमे विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या मुदतीसाठी आणि शर्तीच्या अधीन राहून 
निलंबित करीत आहे : 

अनुसूची 
अ . क्र . मुदत 

शर्ती 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ मकर संक्रात दिनांक १४ जानेवारी २०१६ ते ( १ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 

१६ जानेवारी २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
भाग एक - ल - २३९ - १ 


सण 


(१) 


(२) 


२ महाशिवरात्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

अनुसूची-चालू 
(३) 

( ४ ) 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक १७ जानेवारी २०१६ नंतर परंतु दिनांक १६ फेब्रुवारी 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम 
६३ मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या 

दराने सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे. 
दिनांक ६ मार्च २०१६ ते ८ मार्च (१) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
२०१६ (दोन्ही दिवस धरून ) (२ ) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ) बदल्यात दिनांक ९ मार्च २०१६ नंतर परंतु दिनांक ८ एप्रिल २०१६ 
पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये 
विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे 
दिनांक २२ मार्च २०१६ ते (१ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही. 
२५ मार्च २०१६ 

( २ ) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ) बदल्यात दिनांक २६ मार्च २०१६ नंतर परंतु दिनांक २५ एप्रिल २०१६ 
पूर्वी तेवढ्याच सटट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये 
विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे. 
दिनांक ७ एप्रिल २०१६ ते ( १ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
९ एप्रिल २०१६ 

( २ ) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 


३ होळी 


४ गुढी पाडवा 


(१) 


(२) 


५ डॉ . बाबासाहेब 

आंबेडकर 
जयंती, 
श्रीरामनवमी 


विहित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

अनुसूची-चालू 
(३) 

( ४ ) 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ) बदल्यात दिनांक १० एप्रिल २०१६ नंतर परंतु दिनांक ९ मे २०१६ 
पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये 
विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
दिनांक १३ एप्रिल २०१६ ते (१ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
१६ एप्रिल २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ) बदल्यात दिनांक १७ एप्रिल २०१६ नंतर परंतु दिनांक १६ मे २०१६ 
तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये 

करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने सुट्ट्यांच्या 

दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे. 
दिनांक १८ एप्रिल २०१६ ते ( १) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
२० एप्रिल २०१६ 

( २ ) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक २१ एप्रिल २०१६ नंतर परंतु दिनांक २० मे २०१६ पुर्वी 
तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने सुट्ट्यांच्या 

दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे. 
दिनांक २० मे २०१६ ते ( १ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
२२ मे २०१६ 

( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 


महावीर 


जयंती 


७ बुद्ध पौर्णिमा 


नाहीत . 


भाग एक - ल - २३९ -१अ 


(१) 


(२) 


८ 


रमजान ईद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, डिसेंबर २३, २०१५ /पौष २, शके १९३७ 

अनुसूची -चालू 
(३) 

( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक २३ मे २०१६ नंतर परंतु दिनांक २२ जून २०१६ पुर्वी 
तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने सटट्यांच्या 

दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे. 
दिनांक ५ जुलै २०१६ ते (१ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही. 
७ जुलै २०१६ 

( २ ) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक ८ जुलै २०१६ नंतर परंतु दिनांक ७ ऑगस्ट २०१६ 
पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये 
विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ ते (१) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
१८ ऑगस्ट २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक १९ ऑगस्ट २०१६ नंतर परंतु दिनांक १८ सप्टेंबर 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ ते (१ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
२५ ऑगस्ट २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 


९ नारळी पौर्णिमा , 

पतेती 


१० श्रीकृष्ण जयंती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

अनुसूची-चालू 


___(१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ) बदल्यात दिनांक २६ ऑगस्ट २०१६ नंतर परंतु दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे. 
११ गणेश चतुर्थी, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१६ ते (१ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
बकरी ईद १६ सप्टेंबर २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ). 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ नंतर परंतु दिनांक १५ ऑक्टोबर 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
१२ नवरात्र उत्सव / दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ ते (१) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही. 

दसरा / मोहरम / १६ ऑक्टोबर २०१६ ( २ ) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
कोजागिरी पौर्णिमा ( दोन्ही दिवस धरून) . 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१६ नंतर परंतु दिनांक १६ नोव्हेंबर 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
१३ दिवाळी दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१६ ते ( १) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही. 
२ नोव्हेंबर २०१६ 

( २ ) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) . 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 


६ 


___(१) 


(२) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 

अनुसूची-चालू 
(३) 

( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ नंतर परंतु दिनांक २ डिसेंबर 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे. 
१४ कार्तिकी एकादशी दिनांक १० नोव्हेंबर २०१६ ते (१ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही. 

१२ नोव्हेंबर २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ) . 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ) बदल्यात दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१६ नंतर परंतु दिनांक १२ डिसेंबर 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
१५ गुरु नानक जयंती दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१६ ते (१) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 

१५ नोव्हेंबर २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून ). 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१६ नंतर परंतु दिनांक १५ डिसेंबर 
२०१६ पुर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
१६ ईद- ए-मिलाद दिनांक ११ डिसेंबर २०१६ ते ( १) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही. 

१३ डिसेंबर २०१६ ( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 
( दोन्ही दिवस धरून). 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक 
कामाबद्दल उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात 

आलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे. 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , डिसेंबर २३, २०१५ / पौष २, शके १९३७ 


अनुसूची- समाप्त 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४ ) 


१७ ख्रिसमस नाताळ 


दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ ते 
२६ डिसेंबर २०१६ 
( दोन्ही दिवस धरून) . 


( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ नंतर परंतु दिनांक १५ जानेवारी 
२०१७ पूर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 

सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 
(१ ) कोणतेही दुकान कोणत्याही दिवशी रात्री ११ नंतर उघडे ठेवता येणार नाही . 
( २) जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विनिर्दिष्ट 

करण्यात आलेल्या कामाच्या तासाच्या अधिक वेळ काम करणे भाग पडत 
असेल तर विहित नोंदवहीमध्ये नमूद करण्यात यावे व अतिकालीक कामाबद्दल 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित करण्यात आलेल्या दरापेक्षा 

कमी नसेल अशा दराने वेतन देण्यात यावे . 
( ३ ) दुकानातील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासांपेक्षा अधिक असणार 

नाहीत . 
( ४ ) विहित साप्ताहिक सुटट्यांचा लाभ न मिळाल्याबद्दल प्रत्येक कर्मचाऱ्याला 

( अ ) बदल्यात दिनांक २७ डिसेंबर २०१६ नंतर परंतु दिनांक २६ जानेवारी 
२०१७ पूर्वी तेवढ्याच सुट्ट्या आणि ( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ 
मध्ये विहित करण्यात आलेल्या वेतनाच्या दरापेक्षा कमी नसेल त्या दराने 
सुट्ट्यांच्या दिवशी केलेल्या कामाबद्दल वेतन देण्यात यावे . 


एच. के. जावळे ( भा .प्र.से .), 

कामगार आयुक्त , 
महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, 
STATIONERY AND PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


